अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प 
विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प 
विभाग, देगलूर व त्याअंतर्गतच्या उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १७ पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते 
दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२/०४/२०२१ 


वाचा:- 9) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 
दि.०९/११/२०२०. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१. 
¥) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, यांचे पत्र जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/ 
धा-६१६८/२५२, दि.१८/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव. 
प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी 
प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्याअंतर्गतची उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २० पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - 'अ' व परिशिष्ट - 'ब' मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना 
(परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १७ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.३ व ४ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२१ ते 
दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 
२ ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४ यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 
4) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 


2. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 

मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(o¥)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sisters (अनिवार्य) (संगणक 
संकेतांक ४७०१ आय २०७, 

३२, अंडादाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 

मागणी क्रमांक आय -५ , 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 

(०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४, गुंतवणूका. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., 

दि.१५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार 

व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२१६२१०४३५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
ernment Of Maharashtra, ou=Water 
‘tment, postalCode=400032, 


Abhay Keshaorao : 


Yedsikar य 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ* व -ब* कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत सहपत्रासह, 
१, महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 


५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष 
बरोबर असल्याची खातरजमा करावी. 

कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, नांदेड. 

कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर, नांदेड. 

वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


on SG © 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२, दिनांक २२/०४/२०२१ चे सहपत्र 


दि.०१/०३/२०१२१ ते दि.३१/०८/२०२१ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
३३८ पदे 


मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


अ.क्र.। विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. 'पदनाम | पदे | 
| 2. ३. v. ष्. 
THT प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 
9 | विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नां 
१  । कार्यकारी अभियंता 
२ | उप विभागीय अभियंता 
३ | शाखा अभियंता डु 
डु वभागीय लेखापाल 
५  । आरेखक g 
& | अनुरेखक g 
७ | प्रथम लिपीक 
८ | वरिष्ठ लिपीव ण 
९ । कनिष्ठ लिपीव डु 
१० । टंकलेखक 3 
92 | भांडारपाल १ 
१२ । सहायक भांडारपाल १ 
१३ | लघु टंकलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक रि 
१४ । संगणक १ 
१५ । वाहनचालक १ 
१६६ |नाईक 333131९ 
१७ [Re ssid ७ 
१८ |चोकोदारा | १ 
'एकूण :- | ३४ 
। १.१ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.३, तुप्पा 
१ | उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता डं 
३ | अनुरेखक g 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहनचालक 
९ [Roe | 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. 'पदनाम | पदे | 
१० | चौकोदार g 
'एकूण:- | १८ 
१.२ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.४, शिराढोण 
१ । उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता ¥ 
3 । अनुरेखक g 
% स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ । वाहनचालक 
९ [Roe [| 
१० jure tid 
'एकूण:- | १८ 
१.३ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.७, 
१ । उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
३ । अनुरेखक g 
४ स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ । वाहनचालक 
९ | शिपाई २ 
go jue १ 
WHT :- | ९८ 
१.४ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.८, मारतळा (मुख्यालय आखाडा बाळापूर) 
१ । उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
३ । अनुरेखक g 
४ स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ । वाहनचालक g 
९ [tm | 8 
१०७ jude | 2१ 
'एकूण:- | १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


| विभागाचे/उप विभागाचे नाव । 


अ.क्र. 


पदनाम 


al 


8.4 


विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र. १०, 


लोढेसांवगी 


tt 


१ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


2५% G | Mm] |] K | aw] »# 


Re 


Ww 
° 


।चोकोदारा || 


“० | “५ _»०, .० AN] ०"< | Ww] "<< | w 


'एकूण:- 


“wo 
९* 


१.६ 


TUTOR उप प्रकल्प विभाग क्र.११, 


असरजन 


WO 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


>0  (९| 6 |.) | ©] ७< | a] 2» 


शिपाई 


Ww 
° 


pare || 


'एकूण:- 


| १.७ | 19 


मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ४, लिबोटी 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


>/9| (२९ ७6७ | .") |. | K | “८०७ “७ | »/० 


शिपाई 


।चोकोदारा || 


'एकूण:- 


१.८ 


TUR प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


अ.क्र.| विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. पदनाम | पदे | 
3) । अनुरेखक g 
% स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ । वाहनचालक 
९ [Roe | 
go |चोकोदारा = | १ 
'एकूण-: | १९८ 
१.९ | मध्यम प्रकल्प उप विभाग क्र.२, किनवट 
१ । उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता ¥ 
३ । अनुरेखक 
<= स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ । वाहनचालक 
९ [Roe | २ 
go |चोकोदारा isd 
'एकूण:- १८ 
वेष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्रर., नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग मिळून १९६ 
'एकूण (अ) :- 
Sat प्रकल्प विभाग, देगळूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
२ | लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर 
१  । कार्यकारी अभियंता 
२ | उप विभागीय अभियंता 
३ वभागीय लेखापाल 
४  । शाखा अभियंता डं 
५ | प्रथम लिपीव 
६ |वरोष्ठलिपीक | 4 
७ । कनिष्ठ लिपीव डु 
८ | लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
९ | टंकलेखक ३ 
१० । आरेखक g 
१९१ | भांडारपाल १ 
१२ । सहायक भांडारपाल १ 
१२ । अनुरेखक g 
१४ । संगणक १ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


| विभागाचे/उप विभागाचे नावा | 


अ.क्र. 


पदनाम 


१५ 


वाहनचालक 


१६ 


नाईक | 


१७ 


Rome ss 


श्ट 


pare 17 | 


'एकुण :- 


RX 


St प्रकल्प उप विभाग क्र.९, इटग्याळ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपीक 11111 | 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


1A] G |. | | K | "८०७ | “2७ | Ww 


Roe ss 


Ww 
° 


।चोकोदारा || 


'एकुण :- 


२.२ 


केडी प्रकल्प उप विभाग क्र.२, इटग्याळ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपीक 111 | 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


1A) 6 | .ती | | K| | “७ ~ 


me 


Ww 
° 


Pde 773131 


“० | “७ | NN] »/» | NW] ० | | ww] K]~ 


'एकुण :- 


“wo 
९* 


२.३ 


FSt प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भक्‍तापूर 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपीक 11111 | 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>0  (९| ७ |. | ८ | ७< | aw] “७ | “5 


।शिपा  11_1ृ___________ 


A|N|W| Ww] "< Bw] K|w 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


| विभागाचे/उप विभागाचे नावा. _। 


अ.क्र. 


पदनाम 


20 


चौकोदार 


'एकुण :- 


V8 


sat प्रकल्प उप विभाग क्र.४, इटग्याळ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


Rist 1 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>“9| (२| 6 | mM] “71 | KK] wl] A] w 


शिपाई 


Ww 
° 


चोकोदारा | ।ढ1|_| | 


Ww! A| Ww! Ww! Ww! KK! Aw] ०"< | w 


'एकुण:- 


“wo 
९* 


२." 


Fal प्रकल्प उप विभाग क्र.५, मुखे 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


paste 7)6ढ1|| 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>०| (| 6 | .ती | “८ | ०< | zu] “७| w 


शिपाई | 


Ww 
° 


चौकोदारा 7) ||| 


| A) »/० | Ww! Ww] K] Aw] K! w 


'एकुण:- 


“wo 
९* 


२.६ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, देगलू 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


वरोष्ठलिपीके 11 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


MN} ८7 । K}] zu] AI] wo 


टंकलेखक 


| K] Aw] ०"< | w 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


अ.क्र.| विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. पदनाम | पदे | 
७ । अनुरेखक g 

८ । वाहनचालक g 

8 fm 11 | २ 

co fue | ९ 

एकुण :- | १८ 


डी प्रकल्प विभाग, देगळूर विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) :- | ९४२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे (अ) + (ब) :- | ३३८ 


येर येर येर येर 2 येर येर येर येर येर येर वेर येर ok 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०२१/३१९/प्र.क्र.९१/मोप्र-२, दिनांक २२/०४/२०२१ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२९ ते दि.३१/०८/२०२१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ९७ पदे 


मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 
अ.क्र. पदनाम । पदसंख्या पद धारकाचे नाव 111 
दिनांक 
eRe | २. 3. x. ष्‌. 
सर्वश्री | 
१ । वाहनचालक g १ | शेख खलील शेख अब्दुला ३१/१२/२०२३ 
२ | मिश्रण यंत्र चालक g १ । गोविद पांडूरंग भूते ३१/०७/२०२३ 
3 | कारकून g «fk । चक्रधर हनुमंतराव शिंदे ३१/०३/२०२१ 
४ | हजेरी लिपिक g १ । विनोदकुमार उमाकांतराव जोर ३१/०३/२०२२ 
५  । मुकादम २ ।१ | अशोक गोबिदराव डिकळे ३१/०८/२०२६ 
द २ | बिश्‍वांबर तुकाराम कदम ३१/०१/२०२५ 
७ । मजूर ३ |१ |पोरसाबनबीसाब | २८/०२/२०२३ 
२ | शिवाजी आत्माराम मुंडलीव ३०/११/२०२४ 
3 | शेख कादर शेख यास २०/०९/२०२७ 
८. |चोकोदार | 3 [8 | रविंद्र रामभाऊ लांडे ३१/०५/२०२३ 
२ | ज्ञानोबा मारोती काँके २१/०५/२०२२ 
3 | शेख युनूस इमामसाब ३१/०७/२०३० 
एकूण :- (अ) १२ 
कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगळूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
१ | कारकून g १ | उमाकांत कल्याणराव प ३१/०७/२०२२ 
२ । स्वच्छक g १ । रामा किशन थोरात ३१/०५/२०२२ 
३ ।मजूर २ १ | रामचंद्र मष्णाजी मोतेवाड ३१/०५/२०२४ 
२ | गंगाधर रामन्ना गुंगेवार ३१/०८/२०२१ 
४ jue =| १ १ | बळौराम हनमंत लोहबंदे ३०/०४/२०३० 
'एकूण :- (ब) & 
एकूण :- (अ) + (ब) | 


oe येर 2k os येर येर वेश येर 2s 2k येर ok 2 2k येर 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


